उप संचालक, आरोग्य सेवा,मुंबई मंडळ,ठाणे 
यांच्या अधिपत्याखालील नवनिर्मित दंत 
विभागातील दंतडल्यचिकित्सक गट-अ अस्थाई 
पदे पुढे चाळू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्रक्र- १९६ /आरोग्य ३(अ) 
गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत, १० वा मजला, ए विंग, 
एल.टी.मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: १ जुन,२०१८. 


वाचा :- 

१) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांकः अपदे २०१८/प्रक्र-२२८/आरोग्य ३(आ, 
दि.१२.२.२०१८. 

२) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांकः अपदे २०१८/प्रक्र-९६/आरोग्य ३(आओ, 
दि.३.४.२०१८. 

३) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/मौ.आ/अपदे/४४७-४८/ १८, 
दि.२५.५.२०१८. 

४) उपसंचालक(मौ.आ), आरोग्य सेवा मुंबई wa पत्र क्र. 


संआसे/रामौआ/अपदे/दंतशल्यचिकीत्साविभाग/४७१-७२/२०१८ दि.३०.०५.२०१८. 
शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः पदनि २०१६/प्रक्र-८/१६/आ.पु.क.दि.३.१०.२०१७ 
दि.८.१.२०१८, व दि.०५.०३.२०१८. 


षु 


nS 


प्रस्तावना:- उप संचालक, आरोग्य सेवा,मुंबई मंडळ,ठाणे यांच्या अधिपत्याखालील ग्रामिण / 
उपजिल्हा रुग्णालये, कासा / रोहा / उरण / Hates / कर्जत / महाड /भिवंडी/ मालाड- मालवणी येथे 
दंत विभागातील दंत शल्य चिकित्सक गट-अ वर्ग-२ या वर्गातील ८ अस्थायी vate उपरोक्त संदर्भ 
क्र. व ४ येथील प्रस्तावास अनुसरुन सदर पदांना दि.१.१२.२०१७ ते दि.२८.२.२०१८ व दिनांक 
१.३.२०१८ ते २८.२.२०१९ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
याबाबत पुढील निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय:- 

उप संचालक, आरोग्य सेवा,मुंबई मंडळ,ठाणे यांच्या अधिपत्याखालील उपजिल्हा 
रुग्णालय,कर्जत,जि.रायगड येथील दंतशल्यचिकित्सा विभागातील दंत शल्य चिकित्सक गट-अ वर्ग- 
२ या १ अस्थायी पदांस दि.१६.३.२०१७ ते दि.२८.२.२०१८ या कालावधीकरिता संदर्भाधीन शासन 
निर्णय क्र. १ अन्वये दि.१.१.२०१८ ते. २८.२.२०१८ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 
तसेच संदर्भाधीन क्र.२ अन्वये भिवंडी येथील दंत शल्य चिकीत्सक गट -अ वर्ग-२ या १ पदास 
दि.१.३.२०१८ ते. ३०.०९.२०१८ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्रक्र-१९६/आरोग्य ३(अ) 


आता या शासन निर्णयान्वये उप संचालक, आरोग्य सेवा,मुंबई मंडळ,ठाणे यांच्या 
अधिपत्याखालील ग्रामिण / उपजिल्हा रुग्णालये, कासा / रोहा / उरण / कडोळे / महाड / मालाड- 
मालवणी येथे दंत विभागातील प्रत्येकी एक दंत शल्य चिकित्सक गट-अ वर्ग-२ या प्रमाणे ६ अस्थायी 
पदांस दिनांक १.१२.२०१७ व ते २८.२.२०१८ व दिनांक १.३.२०१८ ते ३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. तसेच उपजिल्हा रुग्णालये, कर्जत येथील दंत विभागातील दंत शल्य चिकित्सक 
गट-अ वर्ग-२ या वर्गातील १ अस्थायी पदांस दिनांक १.३.२०१८ ते ३०.९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 


सदर पदांवरील खर्च खाली दर्शविण्यात आलेल्या लेखाशिर्षातून खर्ची टाकण्यात यावा आणि 
हा खर्च सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागवण्यात यावा. 

मागणी क्रमांक आर-१ 

२२१० -वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०६-सार्वजनिक आरोग्य 

००१-संचालक व प्रशासन 

००१(०८) प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रा.रु इतका दर्जा वाढविणे(२२१० ०४१३) 
मागणी क्रमांक आर-१ 

२२१० -वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०३-ग्रामीण आरोग्य सेवा व विषम चिकीत्सा 

११०-रुग्णालये व दवाखाने 

११०-१ इतर रुग्णालये व दवाखाने 

(०१) (०१)- कुटीर रुग्णालये (२२१० ०३१५) 
मागणी क्रमांक आर-१ 

२२१० - वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०६ - सार्वजनिक आरोग्य 

००१- संचालन व प्रशासन 

(०१) (०९) महाराष्ट्र आरोग्य सेवा विकास प्रकल्पांतर्गत ग्रामीण/कुटीर रुग्णालयाचे 

उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन (२२१० ४६२४) 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय,वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६ / प्र.क्र. ८/ 
१६/आ.पु.क. दि.३.१०.२०१७, दि.८.१.२०१८ व दि.५.३.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः SITS २०१८/प्रक्र-१९६/आरोग्य ३(अ) 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्रमांक २०१८०६०११४०६२६२३१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


वी Digitally signed by Rajendra 
R a e Nn d ra Shamraoji Kaurte 
J DN: CN = Rajendra Shamraoji 
a Kaurte, C = IN, S= 
S h am [ १७] | Maharashtra, O = Government 
Of Maharashtra, OU = Public 
Health Department 
Kau rte Date: 2018.06.01 16:00:42 
+05'30' 
(रा.शा.कौरते) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


महाराष्ट्र (लेखा व लेखापरिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 

आयुकत,आरोग्यसेवा, आयुक्‍तालय,आरोग्य भवन,मुंबई 

संचाळक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ,ठाणे 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड,अलिबाग,ठाणे, 

जिल्हा शल्य चिकित्सक,जिल्हा रुग्णालय,रायगड-अलिबाग 

वैद्यकीय अधिक्षक कासा / रोहा / उरण / Halos / कर्जत / महाड/ मालाड- मालवणी 
वित्त विभाग (व्यय १३)/वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई 

अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (सेवा-२, सेवा-३, सेवा-५, अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती (आरोग्य-३ अ) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


